सह सचिव, उप सचिव व अवर सचिव 
पदावरील तदर्थ पदोन्नती. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः असप-१२१८/प्र.क्र.२१/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १२ नोव्हेंबर २०१८ 


संदर्भ = १) सा.प्र.वि. शासन SSS क्र.ससप-१११७/प्र.क्र.१२४/२०१७/चौदा, दि.०१.०१.२०१८, ०३.०४.२०१८ 
व २८.०८.२०१८ 
2) सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.उसप-१३१७/प्र.क्र.१४२/२०१७/चौदा, दि.०१.०१.२०१८ व २८.०८.२०१८ 
3) सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.असप-१२१७/प्र.क्र.१६८/२०१७/चौदा, दि.०१.०१.२०१८ » 0३.०४.२०१८ 
व २७.०८.२०१८ 


शुध्दीपत्र 
सह सचिव, उप सचिव व अवर सचिव पदावरील तदर्थ पदोन्नतीचे आदेशा संदर्भाधीन क्र.१ ते ३ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशांमधील परिच्छेद क्र.३ च्या नंतर ३-अ समाविष्ट करण्यात येत 
असून तो पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 
३-अ. सदर तदर्थ पदोन्नत्या मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे प्रलंबित असलेल्या मूळ 
अर्ज क्र.४८८/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१११३१६५६४६१४०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
eG 


Gajanan 
Bhimrao Gurav aisctiierece racine 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव - सर्व मंत्रालयीन विभाग 
५) सह/उप सचिव (आस्थापन) - सर्व मंत्रालयीन विभाग 
६) संबंधित अधिकारी , विभागामार्फत 
७) निवड नस्ती कार्या .१४ 


